श्रीमती नाथीबाई दामोदर ठाकरसी महिला 
विद्यापीठ,मुंबइ येथील गट ड संवर्गातील २५% 
पदे निरसित करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : संकीर्ण-२०२१/प्र.क्र.१५७/विशि-१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक:- १९ जानेवारी, २०२४ 


१) उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग शासन निर्णय क्र.टीएमयु २०१०/(४५५/१०) विशि-१,दि.०६.०९.२०१० 

२) वित्त विभाग शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण २०१५/प्र.क्र.५७/२०१५/विसु-१, दि.१४.०१.२०१६ 

3) कुलसचिव,श्रीमती नाथीबाई दामोदर ठाकरसी महिला विद्यापीठ,मुंबई यांचे पत्र क्र.आस्था/जन-९७,९७ 
ए,९८/२०२३-२४/१२३४, दि.१९.०८.२०२३ 


प्रस्तावना :- 

लिपिक संवर्गात गट-ड कर्मचाऱ्यांमधून पदोन्नतीने भरावयाच्या पदांची मर्यादा संवर्ग संख्येच्या २५ टक्‍के वरुन 
५० टक्के पर्यंत वाढविण्याचा शासन निर्णय वित्त विभागाकडून दि. १४.०१.२०१६ रोजी निर्गमित करण्यात आला 
आहे. सदर शासन निर्णयान्वये गट- ड संवर्गात मंजूर पदांपैकी २५ टक्के पदे निरसित करण्याचे निर्देश देण्यात 
आले आहेत. उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग,शासन निर्णय दि. ०६.०९.२०१० अन्वये श्रीमती नाथीबाई दामोदर 
ठाकरसी महिला विद्यापीठासाठी एकूण ३७३ शिक्षकेतर पदे मंजूर आहेत. त्यापैकी गट-ड संवर्गासाठी १०४ पदे 
मंजूर आहेत. सदर १०४ पदांच्या २५ टक्के म्हणजेच “शिपाई” संवर्गातील २६ शासनमान्य पदे निरसित 
करण्याचा प्रस्ताव श्रीमती नाथीबाई दामोदर ठाकरसी महिला विद्यापीठाने सादर केला आहे. यास्तव श्रीमती 
नाथीबाई दामोदर ठाकरसी महिला विद्यापीठातील गट ड मधील २५ टक्के पदे निरसित करण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. त्यानुसार पुढीलप्रमाणे निर्णय घेण्यात आला आहे. 


शासन निर्णय:- 
१. उच्च व तंत्र शिक्षण शिक्षण विभाग,शासन निर्णय दि. ०६.०९.२०१० अन्वये श्रीमती नाथीबाई दामोदर 
ठाकरसी महिला विद्यापीठासाठी एकूण ३७३ शिक्षकेतर पदे मंजूर आहेत. त्यापैकी गट-ड संवर्गासाठी १०४ पदे 
मंजूर आहेत. सदर १०४ पदांच्या २५ टक्के म्हणजेच “शिपाई” संवर्गातील २६ पदे निरसित करण्यात येत आहेत. 
२. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७/५/५/.॥०॥॥॥०5॥॥०.9०५.॥१या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक क्र. २०२४०११९१४२५५३६६०८ असा आहे. सदर शासन निर्णय 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून निर्गमित करण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने 

AJIT MADHUKARRAO Die SOVERMENT OF MAHARASTRA oo HIGHER AND TECHNICAL 


-deb455609479b6c7f30e7F1f9a8360c0f8600a542859e8fe229d6ea33341 
Se8d, postalCode=400032, st: 


B AW | S KA R i ber=99EB928028DF7 1 EBDFCD2898E209D499192AD3899261FEAD42F 
7D38A3141AB69, -AJIT MADHUKARRAO BAWISKAR 
Date: 2024.01.19 14:24:50 +05'30 
(अजित बाविस्कर) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१) मा. राज्यपाल तथा कुलपती यांचे प्रधान सचिव, राजभवन मलबार हिल, मुंबई. 
मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य, यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई 


झासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२१/प्र.क्र.१५७/विशि-१ 


3 
8 


) मा.उपमुख्यमंत्री (गृह) यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
) मा.उपमुख्यमंत्री (वित्त) यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
) मा. मंत्री (उच्च व तंत्र शिक्षण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
६) मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य. 
) अपर मुख्य सचिव (वित्त विभाग) मंत्रालय, मुंबई. 
) प्रधान सचिव, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
) महालेखापाल (लेखा व परीक्षा), १/ २ महाराष्ट्र, मुंबई/ नागपूर. 
महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), १/ २ महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर 
सर्व उपसचिव, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
कुलगुरू, सर्व अकृषि विद्यापीठे. 
संचालक, उच्च शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
सर्व विभागीय सहसंचालक, उच्च शिक्षण. 
सर्व अवर सचिव/ कक्ष अधिकारी, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
कुलसचिव, सर्व अकृषि विद्यापीठे. 
निवड नस्ती (विशि-१). 


१० 
११ 
१२ 
१३ 
१४ 
१५६ 
१६ 
१७ 


we आ CO अती ककल CD eC eC 


पृष्ठ २ पैकी २ 


